समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षक शिक्षण (Teacher 
Education) या केंद्रपुरस्कृत योजनेंतर्गत सन २०२०-२०२१ 
या वित्तीय वर्षासाठी सर्वसाधारण लेखाशीर्षाखाली (General 
Head) केंद्र हिस्सा वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: निधिवि-२०२०/प्र.क्र.२८/प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १७ जून, २०२१ 
वाचाः- 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : निधिवि-२०२०/प्र.क्र.२८/प्रशिक्षण, 
दि.११ जून २०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक - 
शासन निर्णय क्र. निधिवि-२०२०/प्र.क्र.२८/प्रशिक्षण, दि. ११.०६.२०२१ मधील पहिल्या परिच्छेदा ऐवजी 
खालील परिच्छेद वाचावा:- 
“शिक्षक शिक्षण (Teacher Education) या केंद्रपुरस्कृत योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण लेखाशीर्षाखाली 


सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाकरिता केन्द्र हिस्सा रु.४६१.३१ लाख (चार कोटी एकसष्ट लाख एकतीस 


हजार फ़क्त) तरतूद खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे वितरित करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे.” 


(General Head) सर्वसाधारण लेखाशीर्ष (रु. हजारात) 

उद्दिष्ट वितरीत करावयाची तरतुद 

केद्र हिस्सा (२२०२॥६२१) 
०१ वेतन ४४३७१.५० 
०६ दु.वीज,पाणी ३७१.२५ 
१३ कार्या.खर्च ९५३.४० 
१४ इमारत भाडेपट्टी व कर ४३४.८५ 
एकूण ४६१३१.०० 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०६१७१३३१०३७२२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAJENDRA 
SHANKARRAO PAWAR 


3:42:07 


(राजेंद्र पवार) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः निधिवि-२०२०/प्र.क्र.२८/प्रशिक्षण 


. मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

. अपर मुख्य सचिव (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय विभाग), यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 
. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र शासन, पुणे 

. राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा, चर्नीरोड, मुंबई. 


८. संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
. सर्व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) 


१५ 


eS 


१६. 
१७. 
१८. 


शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य पुणे 
संचालक (प्रौढ व अल्पसंख्याक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (9/2), मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१९. निवडनस्ती (प्रशिक्षण). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


